मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल व वैकल्पिक विश्लेषण अहवाल 
तयार करण्याकरिता महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन लि.(महामेट्रोस निधी 
वितरित करण्याबाबत. (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१९३/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ डिसेंबर, २०२२. 
पहा :- 

१. नगर विकास विभाग, शासनपत्र क्र. पीआरडी-३३२०/प्र.क्र.१७/नवि-०७, दि. २६ ऑक्टोबर, २०२१. 
२. अवर सचिव, गृहनिर्माण व wel कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 

K48099/9¢/202VUT-IV, दि. १५ डिसेंबर, २०२२. 
३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०४ एप्रिल, २०२२. 
४. नगर विकास विभाग शा.परि.क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.३७/नवि-४, दि. ०८ एप्रिल, २०२२. 
५. कार्यकारी संचालक(स्थापत्य), महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे पत्र क्र. 

महामेट्रो/पिएलएनजी/डिपीआर/२०२२/१९०, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


महामेट्रोने पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ अंतर्गत नियोजित सुमारे ८२.५ कि.मी. लांबीच्या ७ 
नविन/विस्तारित मेट्रो मार्गिकांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल()2॥) व वैकल्पिक विश्लेषण अहवाल(/॥/) 


तयार करण्यास या विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन पत्रान्वये महामेट्रोला विवक्षित अटी व शर्तीवर 


मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील 


दि.१५.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये DPR व AAR तयार करण्यास "Urban Transport Planning and 


Capacity Building Scheme" या केंद्रीय योजनेतंर्गत केंद्रीय वित्तीय सहाय्य (CFA) म्हणून एकूण 
खर्चाच्या ५० टक्के सहभाग देण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे. 

त्यानुषंगाने महामेट्रोने पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ अंतर्गत ८२.५ कि.मी. लांबीच्या मार्गावर मेट्रो रेल्वे 
सेवेसाठी DPR व AAR तयार करण्यासाठी मे. अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनीला रू. ३,१९,४९,२०० अधिक 
लागू GST इतक्या रकमेचे सल्लागार सेवांचे काम दिले आहे. त्यानुषंगाने महामेट्रोने संदर्भाधीन क्र. ५ 


येथील दि. ०६.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त प्रयोजनावरील एकूण खर्चाच्या ५०% रक्‍कम 
महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. 


चालू वित्तीय वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये राज्यातील मेट्रो रेल प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 


तयार करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना "सहाय्यक अनुदान" स्वरूपात निधी उपलब्ध करून 


देण्याच्या प्रयोजनार्थ रु.३ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१९३/नवि-७ 


महामेट्रोच्या उपरोक्त नमूद विनंतीच्या अनुषंगाने या प्रयोजनार्थ सन २०२२-२३ मधील मंजूर 


अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून रू. १,८८,५०,०२८ कोटी इतका निधी सहाय्यक अनुदान स्वरूपात 


महामेट्रोलळा निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 


१. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल व वैकल्पिक 


विश्लेषण अहवाल तयार करण्याकरिता प्रकल्प अंमलवजावणी संस्थांना सहायक अनुदान स्वरूपात 


मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून एकूण रू. १,८८,५०,०२८ (अक्षरी रुपये एक कोटी अट्ट्याऐंशी लाख 
पन्नास हजार अठ्ठावीस फक्त) इतकी रक्कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना सहाय्यक अनुदान 


स्वरूपात वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्र. एफ-२, २२१७-नगर विकास, Co, सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, ३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर), (कार्यक्रम)/दत्तमत), (०१)(०७) मेट्रो 
रेल्वे प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता प्रकल्प अंमलवजावणी संस्थांना सहाय्यक 
अनुदान, सांकेतांक (२२१७/४७७) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार 
करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- ३१ 
कार्यासनाने करावी. 


४. सदरचा निधी महामेट्रोकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र या विभागास सादर करण्यात यावे. 
५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


६. सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) ने स्वतंत्र 
लेखे ठेवावेत. 


७. याशासन मंजूर केलेल्या अनुदानाबाबत व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. 
(महामेट्रो) यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


८. राज्यशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर अनुदानासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
अनुदान विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शार्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी. -33 २२/प्र.क्र.१९ 3/ 'नवि-७ 
९. सदर निधी वितरण आदेडा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०४ 


एप्रिल, २०२२ सोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१०. सदर निधी वितरण sirear नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.9१/१४४४, दिनांक 02.99.2022 व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१३/व्यय-३, दिनांक १८.११.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०६१५४९०५०४२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि, नागपूर. 
महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६. 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 
उपसचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
रोख शाखा (५ प्रती), 
निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


